प्रमुख जिल्हा 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७७/नियोजन-२ 


रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्याची 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १९ जानेवारी, २०२३. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 


जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/१७१/४२८५, दि.२१/१२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
quad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, रायगड यांच्या 
ठरावान्वये सदर रस्ते GUHA करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, रायगड यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, रायगड यांची मागणी विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील wrist इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी । नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी,) 

i . ।रा.म.५४८ एते सावळे गांव ते सावळे- । इतर जिल्हा । 0/00 ते ९/०० १४.२०० | WA जिल्हा 
हेदवळी ते भिवपूरी-वैजनाथ- | मार्ग क्र.-३० | (९.०० कि.मी.) कि.मी. | मार्ग-११३ 
भालीवडी-वंजारपाडा ते रा.म.मा.५४८ | ग्रामीण मार्ग | ०/०० ते ५/२०० 
ए ला मिळणारा रस्ता. क्र. -५९ (५.२०० कि.मी.) 

२. | मांडवणे-हेदवली-कोठिंबे-मोग्रज इतर जिल्हा | ०/०० ते १६/०० १६.०० । प्रमुख जिल्हा 
धामणी-आंबिवली-पेठ रस्ता. मार्ग क्र.-२८ | (१६.०० कि.मी.) कि.मी. | मार्ग-११४ 

एकूण ३०.२०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१७७/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३०.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (११५६.२४० -- ३०.२००) म्हणजेच 
११८६.४४० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २५.०० कि.मी. ची घट होवून एकूण 
लांबी (७५६.७२०- २५.००) म्हणजेच ७३१.७२० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
५.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२८९.२८०-५.२००) म्हणजेच २८७.०८० कि. मी. इतकी होईल. 


हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१२०१७०३२८८०१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
G A N P AT S A N D ) | P A N DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4,20=302 1 bf955fefd7 IffadSdd7c97769147#1 9aca6383a 12fedécft48 


90782: 


4 
pseudonym=44879507A55BADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 
serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9FOD 137FEABOBB 
(CB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE. 
Date: 2023.01.20 17:09:18 +05'30" 
(ग. स. कचरे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
bd 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकणभवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 
१) जिल्हाधिकारी, रायगड. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 


AD 


CS x ww 


4 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


G ८-४) 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


